सन 2023-28 करिता राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजना-प्रति थेंब अधिक पीक 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती 
प्रवर्गाकरिता रु.१२.०५ कोटी निधी 
वितरीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.राकृवि-०८२३/प्र.क्र.१३७/१४-अओ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- 92 ऑक्टोबर, 2023 


संदर्भ : 

१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, 2023. 

२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार यांचे पत्र क्र.१३-१७/२०२३-०७, दि. १७ फेब्रुवारी, 2023. 

३. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया अंतर्गत राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या (SLSC) दि.१७ 
मे,२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 

४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार यांचे पत्र क्र. १-१५/२०२३ आरकेव्हीवाय/३, दि. ०२ ऑगस्ट, २०२३. 

५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०८२३ /प्र.क्र. १३६/१४-अे, दि. ११ ऑगस्ट, 


२०२३. 
६. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीजीटी- 
२०२३/प्र.क्र.६१/अर्थसंकल्प (विघयो) दि. ११ ऑक्टोबर,२०२३. 
प्रस्तावना : 


सन २०१५-१६ पासून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची 
अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - प्रती थेंब अधिक पीक ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे 
६०:४० प्रमाणात अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. या योजनेकरिता केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि. १७ 
फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२३-२४ साठी केंद्र RATA रु.२४५.०० कोटी व त्या 
समरूप राज्य हिस्याचा ₹ १६३.३३ कोटी असा एकूण रु.४०८.३३ कोटीचा नियतव्यय मंजूर केलेला 
आहे. 


सन २०२३-२४ मध्ये प्राप्त पहिल्या हप्त्यात अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र हिळ्यापोटी रु. 
७.२३ कोटी निधी प्राप्त झाला असून त्या समरूप राज्य हिळड्याचा रु. ४.८२ कोटी निधी असा एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-०८२३/प्र.क्र.१३७/१४-ओ 


रु.१२.०५ कोटी निधी वितरीत करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजना - प्रती थेंब अधिक पीक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता रु. १२.०५ कोटी 
निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 


१. या शासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रति थेंब अधिक पीक 
या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र हिऱ्याचा रु. 
७.२३ कोटी (रुपये सात कोटी तेवीस लक्ष फक्त) आणि राज्य हिछ्याचा रु. ४.८२ कोटी (रुपये चार 
कोटी ब्याऐंशी लक्ष फक्त) असा एकूण रु.१२.०५ कोटी निधी (रुपये बारा कोटी पन्नास हजार फक्त) 
आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे- 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता मंजूर निधी (६०:४०) 
क्र. केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
रि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - प्रति थेंब ७.२३ ४.८२ १२.०५ 
अधिक पीक 


२. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु. १२.०५ कोटी रक्कमेचे कोषागारातून 
आहरण व वितरण करण्याकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी व आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे तसेच सदर निधी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील 


लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा - 
केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्र. एन -३, मागणी क्र. एन - 3, 
२४०१ पीक संवर्धन, २४०१ पीक संवर्धन, 
७८९- अनुसूचित जाती उपयोजना ७८९- अनुसूचित जाती उपयोजना, 


(09)(29) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना प्रति थेंब | (०१)(२२) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना प्रति थेंब 
अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) (केंद्र पुरस्कृत योजना) । अधिक पीक (सुक्ष्म सिचन) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (राज्य हिस्सा ४०%) 

(२४०१७ २८६) ३३ अर्थसहाय्य (२४०१ २९५) ३३ अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-०८२३/प्र.क्र.१३७/१४-ओ 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना-कॅफेटेरिया अंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

४. सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे करण्यात यावी व लाभार्थ्यांना 
अनुदानाचे वाटप आधार संलग्न बँक खात्यावर करण्याकरिता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीचा 
वापर करावा. 


५. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य शासनास 
पाठवावी. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. 
१२ एप्रिल, २०२३ नुसार विहित केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने तसेच, सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाच्या संदर्भ क्र.६ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध केला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१०१२१७५००६२२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, शा aoe 


“AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
SA N TO S H 2.5.4.20=f981d5a9fec2eSdSdc36f39695b5f0e4ffSb340cd542 


Odf7cbaa28990d692e36, postalCode=4 


BA N Sl RAO KARAD es, -90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9AGSBFD427 
47F1995A4F22FDC0240939AAB0835, cn=SANTOS| 


Date: 2023.10.12 17:53:11 +05'30' 


(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (आदिवासी विकास विभाग), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. संचालक (सवव, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
८. प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई/नागपुर 
९. प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र , मुंबई/नागपुर 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
११.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१२.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१४ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवड नस्ती. 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


